AERIS शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः प्रतिनि-१०१२/प्र.क्र.१८९/१२/चौदा 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १० डिसेंबर, २०१८ 


संदर्भ :- १. सा.प्र.वि. शासन आदेशा क्र. प्रतिनि-१०१२/उसप-१३१४/प्र.क्र.६०/चौदा, दि.३१.०५.२०१३ 
२. सा.प्र.वि. शासन आदेठा क्र. प्रतिनि-१०१२/प्र.क्र.१८९/१२/चौदा, दि.१०.०१.२०१८ 
१. सा.प्र.वि. शासन seal क्र. प्रतिनि-१०१२/प्र.क्र.१८९/१२/चौदा, दि.०८.०६.२०१८ 


आदेडा 

श्री.भ.बु.गावडे, सह सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांची संदर्भ क्र.१ येथील शासन 
आदेशान्वये महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग, मुंबई कार्यालयातील सचिव पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती 
करण्यात आली होती. तसेच संदर्भ H.2 व ३ येथील शासन आदेझान्वये श्री.गावडे, सह सचिव यांच्या प्रपत्र 
बढतीस अनुक्रमे दि.३१.०५.२०१८ व ३०.११.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 
२. आता या आदेशान्वये श्री.भ.बु.गावडे, सह सचिव, यांच्या सेवा प्रत्यावर्तित करण्यात येत असून 
प्रत्यावर्तनानंतरची त्यांची पदस्थापना सामान्य प्रशासन विभागात करण्यात येत आहे. या आदेशानुसार 
श्री.भ.बु.गावडे, सह सचिव, यांनी सामान्य प्रशासन विभागात तत्काळ हजर व्हावे. 
३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८१२१०१८०२०००२०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


Digitally signed by Imtiyaz Mushtaque K: 


| mM t iyaz 10 pe oie, = race pe 
M 1 S hta q Uu e Ka Zl ठरवा zee नीर 654ba3c492fda5b29e07 
(इ.मु.काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 
३) अ.मु.स (सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई 
8) अ.मु.स./प्रधान सचिव/ सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग/ सामान्य प्रशासन विभाग, 


मंत्रालय, मुंबई 

५) सचिव, महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग, मुंबई, नवीन प्रशासकीय भवन, १३ वा मजल, मुंबई 

६) सह/ उप सचिव (आस्थापना), वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग/ सामान्य प्रशासन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 

७ अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/कार्यासन-६, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, 
मुंबई 

८) श्री.भ.बु.गावडे, संबंधित विभाग 

९) निवड नस्ती का.१४ 


